RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


JAAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४, अंक ७ ९( २ ) ] 


शुक्रवार , जून २ ९, २०१८ / आषाढ ८, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक १३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ जून २०१८ 


अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 

क्रमांक एलक्यूएन. १२ / २०१३ /प्र. क्र . १९ ० ( भाग -१६)/अ-२.- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम १० ९ ची पोट- कलमे ( १) व ( २ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११२ अन्वये पूर्वप्रसिद्धी देण्यात 
आल्यानुसार महाराष्ट्र शासन भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , 
२०१४ , मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे, जसे की : 

या नियमांना भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) सुधारणा 
नियम , २०१८ , असे म्हणावे. 

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ च्या 
नियम ७ मधील उप - नियम (१) च्या खंड ( ख ) मध्ये “ दोन प्रतिनिधी ", या मजकुरानंतर “ यांपैकी एक महिला - जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 
महिला प्रतिनिधी उपलब्ध असतील तर असेल हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल . 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . कि . गावडे , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - अ - १३२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून २९, २०१८ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४० 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 28th June 2018 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

Act, 2013 . 


No. LQN . 12/ 2013 /C.R.190 (Part- 16 )/A-2.—In exercise of the powers conferred by sub-sections 
(1) and (2 ) of section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013 ) and of all other powers enabling it in that 
behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement (Maharashtra ) Rules, 2014 , the same having been previously published as required 
by section 112 of the said Act, namely : 


1. These rules may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra ) Amendment Rules , 2018 . 


2. In rule 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra ) Rules , 2014 , in sub -rule ( 1 ), in clause (6 ), after 
the words “ as the case may be ” the words, out of which one shall be woman , if women 
representatives are available in the local self-Government bodies ” shall be added . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. GAWADE , 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNIROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : 1/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


